महिला व बाल विकास विभाग (खुदद) च्या ई- 
गर्व्हनन्स (२२५१ ०८७५) या लेखाशिर्षातर्गत 
निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्था-२०२१/प्र.क्र.६१/का-१. 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ :- १ माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा शासन निर्णय क्र.9/॥)-मातंस-०८०/४/२०१४-०/० 

Directorate of IT (MH), दि.२०/०३/२०१८. 

2) महिला व बाल विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२०.०१.२०२१. 

३) महिला व बाल विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२१.०५.२०२१. 

४ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. ।७25/प्र.क्र.३११/का-८, दि. २३/०३/२०२१. 

५) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.१५.०३.२०२२ 

६) महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२२.०९.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

महिला व बाल विकास विभाग व त्याच्या अखत्यारीतील क्षेत्रिय कार्यालये, महामंडळ, आयोग इ. करीता 
संगणकीकरण / § ग्व्हर्नन्स प्रकल्प अंमलळबजावणीकरीता, ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांची अंमळबजावणी 
(२२५१ ०८७५) या लेखाशिर्षातर्गत १७- संगणक खर्च या उदिदृष्ठाखाळी सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता उपलब्ध 
तरतूदीचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे:- 


अ.क्र बाब तपशिल 

।१ | मूळ अर्थसंकल्पित तरतूद रु.५०० लक्ष 

2. वित्त विभागाकडून विभागास प्राप्त तरतूद रु.२१० लक्ष 

३. विभागाच्या आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरित रु.१०५ लक्ष 

४ विभागाच्या आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरित | 6.904 लक्ष 
करावयाचा निधी 


या विभागात कार्यरत असलेल्या केपीएमजी या संस्थेच्या ५ माहिती तंत्रज्ञान सल्लागारांचे माहे जुले २०२१ 
पासून चे मानधन प्रलंबित असून त्यासाठी उर्वरित १०५.०० लक्ष निधी वितरित करणे आवश्‍यक आहे. सदर निधीतून 
त्यांचे जुलै २०२१ ते डिसेंबर २०२१ पर्यंतचे ६ महिन्यांचे थकित मानधन अदा करणे शक्‍य आहे. त्यासाठी ई- 
गव्हर्ननस अंतर्गत वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेला निधीपैकी उर्वरित रु.१०५ लक्ष निधी वितरित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.६१/का-१ 


शासन निर्णय :- 


महिला व बाल विकास विभाग व त्यांच्या अखत्यारीतील क्षेत्रीय कार्यालये,महामंडळे, आयोग इ. करीता 
ई- गव्हर्नन्स प्रकल्प अंमलबजावणी अंतर्गत वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या २१०.०० लक्षपैकी उर्वरित 
१०५.०० लक्ष निधी खाली नमूद बाबीसाठी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र बाब निधी वितरण रक्‍कम 
णी केपीएमजी संस्थेच्या ५ माहिती तंत्रज्ञान सल़्लागारांचे थकित | रु. १०५ लक्ष 
मानधन 


२. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक X-2, 2249 सचिवालय सामाजिक सेवा (०२) ई-गव्हर्नन्स 
प्रकल्प, (०१) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी (कार्यक्रम), १७ संगणक खर्च ( २२५१ ०८७५ ) अंतर्गत 
सन २०२२-२३ या वर्षी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने सन २०२२-२३ करिता बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२२४१८१३५५२१३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 
Date: 2023.02.24 18:17:31 +05'30' 
(जहांगीर खान) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-O 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
प्रधान सचिव, (मा.तं.), माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, बेलापूर, नवी मुंबई. 
१०) महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
११) सह सचिव/ उप सचिव, वित्त विभाग, (व्यय-६) / नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 
१२) राज्य सूचना अधिकारी (NIC), नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 
१३) सह संचालक (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


AN AD 


CSS ४ ES BO 


<2 


१४) व्यवस्थापक KPMG कंपनी, मुंबई / संबंधित KPMG कंपनीचे सल्लागार. 

१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई. 

१७) निवडनस्ती (का-१),महिला व बाल विकास विभाग. मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


